सन २०१९-२० या चालू आर्थिक वर्षासाठी लेखाशिर्ष 
२२३५ 8९०६ अंतर्गत वित्त विभागाने उपलब्ध करून 
दिलेल्या प्रमाणात निधी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- बीजीटी-२०१९/प्र.क्र.४४/का-०८ 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख- १३ सष्टेंबर, २०१९. 


०] 

तग 

ट्ट 
I 


१. महिला व बाल विकास झासन निर्णय क्र. बीजीटी-२०१९/प्र.क्र.४४/का-०८, दि. २९/०५/२०१९. 
२. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०१९/प्र.क्र. ९२ /AA-3, दि. ०८/०७/२०१९ 


प्रस्तावना :- 


मागणी क्र. एक्स-१, मुख्य लेखाशिर्ष 2234, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२, समाजकल्याण, १०२ 
बाल कल्याण, (१५) बाल संगोपन योजना (संगोपन व काळजी), (94)(09) बालसंगोपन योजनेसाठी स्वयंसेवी 
संस्थांना सहायक अनुदान (कार्यक्रम)(२२३५ बी९०६) या लेखाशिर्षाअंतर्गत सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षासाठी 
महिला व बाल विकास विभागांतर्गत बालसंगोपन योजनेसाठी सहायक अनुदान (वेतनेत्तर) या बाबीसाठी 
रु.१७००.०० लक्ष इतकी तरतूद अर्थसंकल्पित असून यापैकी रु.३६३.६५ लक्ष निधी संदर्भ क्र. १ वरील शासन 
निर्णयान्वये लेखानुदानाच्या अनुषंगाने उद्दीष्टनिहाय वितरीत करण्यात आला आहे. आता संदर्भ क्र. २ वरील 
परिपत्रकान्वये वित्त विभागाने महाराष्ट्र विनियोजन अधिनियम, २० १९ अन्वये अनिवार्य व कार्यक्रमांतर्गत 
खर्चाच्या अर्थसंकल्पीत तरतूदीच्या ६० टक्केच्या मर्यादेत निधी अर्थसंकल्पीय अंदाज, वितरण व संनियंत्रण 
प्रणालीवर वितरीत केला आहे. त्यानुसार उपरोक्त लेखाशिर्षरअंतर्गत अर्थसंकल्पीत निधीच्या go टक्केच्या 
प्रमाणात निधी आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे यांना वितरीत करण्याची बाब विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :- 


सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षासाठी मागणी क्र. एक्स-१, २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ 
समाजकल्याण, १०२, बाल कल्याण, (१५) बाल संगोपन योजना (संगोपन व काळजी), (१५)(०१) बालसंगोपन 
योजनेसाठी स्वयंसेवी संस्थांना सहायक अनुदान (कार्यक्रम) (२२३५ बी९०६) या लेखाशिर्षाअंतर्गत महराष्ट्र 
विनियोजन अधिनियम, २०१९ च्या अनुषंगाने अर्थसंकल्पीत निधीच्या ६० टक्केच्या प्रमाणात रकाना क्र. ४ 
नुसार उद्दीष्टनिहाय रु. ३८३.३५ लक्ष इतका निधी आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे यांना वितरीत 
करण्यास या झासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. :- 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०१९/प्र.क्र.४४/का-०८ 


(रु.लक्ष) 
उद्दीष्ट अर्थसंकल्पित अंदाज | यापुर्वी वितरीत निधी | प्रस्तावित वितरण 
१ 0 ३ ४... | 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) । १७००.०० ६३६.६५ ३८३.३५ 


२. 


हा शासन निर्णया वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.२ मधील परिपपत्रकातील मार्गदर्शक सुचना व त्या 


विभागाने दिलेल्या सहमतीस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१९०९१६११२९५८९६३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


Digitally signed by Smita Dattatray Nivatk 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. Smita Dattatray 2 Sota 
Nivatkar ठं 


1९928518098619187०160९2657016( 
"029०258008, 
ber=f9bd2a7c214922f8f4939e8071 codf 
)28198९27947505९39' ttatray 


36:38 +05'30' 


(स्मिता निवतकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र हासन 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ सदस्य, विधानसभा/ विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 
मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


. AAA राज्यमंत्री, महिला व बाळ विकास यांची खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
. सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


८. आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 


-0 
ms 
es 


१७. 
.सर्व कार्यासने, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


१९, 


१८ 


. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता ), मुंबई / नागपूर 

. महाळेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा ), मुंबई / नागपूर 

.सर्व उपसचिव, सर्व अवर सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. उपायुक्‍त (बाल विकास), महिला व बाल विकास आयुक्‍तालय,पुणे 

. कार्यक्रम व्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, पुणे 

. कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-६/ अर्थसंकल्प-७), मंत्रालय, मुंबई 

. कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (का-१४७२), मंत्रालय, मुंबई 

.कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना सदर निधी बी.डी.एस. 


प्रणालीवर वितरीत करण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित. 
सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी. 


निवड नस्ती, का-०८. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


